अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍ती 
झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर न केलेल्या अथवा अन्य जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेल्या उप अभियंत्यांच्या 
सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४७/२०/आ (वर्ग-२), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 

३. शासनाचे समक्रमांकाचे आदेशा, दिनांक १६.१०.२०२० व दिनांक ०१.१२.२०२१ 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दिनांक २८.१०.२०२१ 

५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दिनांक १४.१०.२०२२ 


झासन Bear: 


संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१ डिसेंबर, २०१९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार श्री. नरेंद्र श्रावणजी निमजे, 
उपविभागीय अभियंता यांच्या सेवा संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक १६.१०.२०२० च्या आदेशान्वये तात्पुरत्या 
स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता अथवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या 
दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या. तसेच, संदर्भ क्र.३ 
येथील दिनांक 09.92.2029 च्या शासन seared संबंधितांच्या अधिसंख्य पदापवरील नियुक्‍तीस दिनांक 
१५.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


वरील संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक १४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर मुदतवाढ 
देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना, त्यांचा अधिसंख्य पदावरील ११ 
महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशींवर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल, तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४७/२०/आ (वर्ग-२) 


सामान्य प्रशासन विभागाचे उपरोक्‍त आदेशा विचारात घेता, श्री. नरेंद्र श्रावणजी निमजे, उपविभागीय 
अभियंता यांच्या अधिसंख्य पदवरील तात्पुरत्या नियुक्तीस दिनांक १५.०७.२०२३ पर्यंत किंवा अभ्यास 
गटाच्या शिफारशींवर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, दिनांक 
१४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०३०९१७३९१२४७२७ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
BAPUSAHEB R 
SONAWANE 2 
(बा.रा.सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अप्पर मुख्य सचिव(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
2. सचिव(लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
५. श्री. नरेंद्र श्रावणजी निमजे, उप विभागीय अभियंता द्वारा- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
६. खाजगी सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई 
७. कक्ष अधिकारी, आ(शा.अ.)/आ(तांत्रिक)/आ(स.अ. श्रेणी-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्यासन आ (वर्ग-२) Wael. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


